राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) 
या योजनेअंतर्गत रुसा संचालनालयास 
निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: रूसायो - २०१८/प्र.क्र.३४३/विशि-३, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक: २० जून, २०१९ 


वाचा :- 
(१) शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्र:अर्थस-२०१७ /प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि. १८/०४/२०१७ 
(२) केंद्र शासनाचे पत्र H.F.No.28-319/204¥-U. Policy (MHMulti-Gen), दि. १२/०४/२०१९. 
(३) राज्य प्रकल्प संचालनालयाचे पत्र क्र. राप्रसं/रुसा/२०१९-२०/५१, दि. २६/०४/२०१९. 


प्रस्तावना :- 
राज्यामध्ये प्राथमिक शिक्षणाचे सबळीकरण करण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या सर्व 

शिक्षा अभियान व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानाच्या यडास्वीतेमुळे उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता 
व पाया यांचे सबलीकरण करण्यासाठी एकछत्री योजना, अभियान स्वरुपात राबविण्याकरिता 
केंद्र शासनाने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) ही योजना, १२ व्या व १३ व्या पंचवार्षिक 
योजनांमध्ये राबविण्याचे ठरविले आहे. महाराष्ट्र राज्यात उच्च शिक्षणात गुणवत्ता, सर्वदूर संधी, 
समानता यासाठी केंद्र शासनाने तयार केलेल्या राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानाच्या 
अंमलबजावणीबाबत दि.२१.०४.२०१५ रोजी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आलेला 
आहे. 

राज्य मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने ही योजना राज्यात प्रभावीपणे 
राबविण्यासाठी राज्य प्रकल्प संचालनालयाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. या 
योजनेअंतर्गत अकृषी विद्यापीठे व शासकीय संस्था यांना अनुदान वितरीत करण्याचे केंद्र व 
राज्याचे प्रमाण ६०:४० असे ठरविण्यात आलेले आहे. 


राज्य प्रकल्प संचालनालयासाठी केंद्र शासनाकडून दि.१२.०४.२०१९ रोजी 
महाविद्यालयांसाठी भैतिक सुविधा (Infrastructure Grants to Colleges) या घटकांतर्गत १५ 
महाविद्यालयांना रुसा २.० अंतर्गत पहिल्या हप्त्यापोटी केंद्र हिऱऱ्याचा (६०%) एकूण 
रु.९,००,००,०००/- च्या प्रमाणात राज्य हिस्सा (४०%) रु. ६,००,००,०००/- असा एकूण 
१५,००,००,०००/- (रुपये पंधरा कोटी) तर मॉडेल डिग्री कॉलेज या घटकांतर्गत मॉडेल डिग्री 
कॉलेज, नंदुरबार यांना पहिल्या हप्त्यापोटी केंद्र हिस्सा ((०%) रक्‍कम रु. ३,६०,००,०००/- च्या 
प्रमाणात राज्य हिस्सा (४०%) रु. २,४०,००,०००/- असा एकूण रु. ६,००,००,०००/- (रुपये सहा 
कोटी) अशी एकूण एकवीस कोटी एवढी रक्कम राज्य प्रकल्प संचालक,राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा 
अभियान यांच्या खात्यामध्ये जमा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली 
यांनी खालील तक्त्यामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे महाविद्यालयांसाठी भैतिक सुविधा (Infrastructure 
Grants to Colleges) या घटकांतर्गत खालील तक्त्यात नमुद केल्याप्रमाणे केंद्र हिळ्याचा 


शासन निर्णय क्रमांकः रूसायो - २०१८/प्र.क्र.३४३/विशि-३ 


(६०%) एकूण रु.९,००,००,०००/- च्या प्रमाणात राज्य हिस्सा (४०%) रु. ६,००,००,०००/- असा 
एकूण १५,००,००,०००/- (रुपये पंधरा कोटी) तर मॉडेल डिग्री कॉलेज या घटकांतर्गत मॉडेल 


डिग्री कॉलेज, नंदुरबार यांना पहिल्या हप्त्यापोटी केंद्र हिस्सा (६०%) रक्कम 
रु. ३,६०,००,०००/- च्या प्रमाणात राज्य हिस्सा (४०%) रु. २,४०,००,०००/- असा एकूण 
रु. ६,००,००,०००/- (रुपये सहा कोटी) अशी एकूण २१,००,००,०००/- (रुपये एकवीस कोटी) 


एवढी रक्‍कम राज्य प्रकल्प संचालक,राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यांच्या खात्यामध्ये जमा 
करण्यास झासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


| महाविद्यालयाचे नाव | नाव 


केंद्र हिस्सा (६०%) 


राज्य हिस्सा (४०%) 


एकूण 


1 


Seva Sadan 
College of 
Education, Thane 


रु. 60,00,000/- 


रु. 40,00,000/- 


. 1,00,00,000/- 


Nirmala Niketan 
College of Home 
Science, Mumbai 


रु. 60,00,000/- 


रु. 40,00,000/- 


. 1,00,00,000/- 


Govt. College of 
Education, 
Buldhana 


रु. 60,00,000/- 


रु. 40,00,000/- 


. 1,00,00,000/- 


BPCAs College of 
Physical 
Education, 
Wadala, Mumbai 


रु. 60,00,000/- 


रु. 40,00,000/- 


. 1,00,00,000/- 


Dayanand 
Science College, 
Latur 


रु. 60,00,000/- 


रु. 40,00,000/- 


. 1,00,00,000/- 


New Arts, 
Commerce & 
Science College, 
Parner 


रु. 60,00,000/- 


रु. 40,00,000/- 


. 1,00,00,000/- 


New Arts, 
Commerce & 
Science College, 
Shevgaon, 
Ahmednagar 


रु. 60,00,000/- 


रु. 40,00,000/- 


. 1,00,00,000/- 


St. Xavier 
Institute of 
Education, 
Mumbai 


रु. 60,00,000/- 


रु. 40,00,000/- 


. 1,00,00,000/- 


Loksevak 
Madhukarrao 
Chaudhari 
College of Social 
Work, Jalgaon 


रु. 60,00,000/- 


रु. 40,00,000/- 


. 1,00,00,000/- 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रूसायो - २०१८/प्र.क्र.३४३/विशि-३ 


Dnyanpeeths Sau 
Nirmalatai 
Thopate College 
of Education, 
Bhor 


रु. 60,00,000/- 


रु. 40,00,000/- 


रु. 1,00,00,000/- 


Balwant College, 
Vita 


रु. 60,00,000/- 


रु. 40,00,000/- 


रु. 1,00,00,000/- 


KME Society's G. 
M. Momin 
Women College 


रु. 60,00,000/- 


रु. 40,00,000/- 


रु. 1,00,00,000/- 


Mytsyodari 
Shikshan 
Santhas Arts, 
Science and 
Commerce 
College Ambad, 
Jalna 


रु. 60,00,000/- 


रु. 40,00,000/- 


रु. 1,00,00,000/- 


St. Francis De 
Sales College, 
Nagpur 


रु. 60,00,000/- 


रु. 40,00,000/- 


रु. 1,00,00,000/- 


Walchand 
College of Arts & 
Science, Solapur 


रु. 60,00,000/- 


रु. 40,00,000/- 


रु. 1,00,00,000/- 


एकूण 


रु.9,00,00,000/- 


रु. 6,00,00,000/- 


रु.15,00,00,000/- 


महाविद्यालयाचे नाव 


केंद्र हिस्सा (६०%) 


राज्य हिस्सा (४०%) 


एकूण 


मॉडेल डिग्री 
कॉलेज, नंदुरबार. 


रु. 3,G0,00,000/- 


रु. २,४०,००,०००/- 


रु. ६,००,००,०००/- 


एकूण 


रु.३,६०,००,०००/- 


रु. २, ४०,००,०००/- 


रु.६,००,००,०००/- 


2. 


या संदर्भात झालेला खर्च सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून प्रमाणित करुन घेण्याच्या अटीच्या 


अधिन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. वरील अनुदानाची सर्व कागदपत्रे व हिशोब 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ किंवा प्रकरणपरत्वे महाळलेखापाल-२ नागपूर यांनी सदर 


कामाकरीता प्राधिकृत boos अधिकारी यांना तपासण्याचे अधिकार असून, त्यांनी मागणी 
केल्यास, सर्व कागदपत्रे त्यांच्याकडे तपासणी करीता राज्य प्रकल्प संचालनालयाने सादर 
केली पाहिजेत. 


3: 


राज्य प्रकल्प संचालनालयास HF शासनाने ज्या प्रयोजनार्थ निधी मंजुर केलेला आहे 


त्या निधीचा वापर त्या प्रयोजनासाठी करावा. खरेदी व बांधकामाची मान्यता विद्यापीठ / 
महाविद्यालयाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यामार्फत घेण्यात यावीत. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रूसायो - २०१८/प्र.क्र.३४३/विशि-३ 


४. तसेचउद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दि. ०१/१२/२०१६ च्या शासन निर्णयातील 
तरतूदी व त्या सोबतच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे तसेच तद्‌नंतर वेळोवेळी देण्यात आलेल्या 
सूचनांनुसार सदरची खरेदी प्रक्रिया विद्यापीठांनी त्यांच्या स्तरावर पार पाडावी व विहित 
कालावधीमध्ये सदरचा खर्च पूर्णपणे करण्यात येईल याची दक्षता घेण्यात यावी आणि 
त्याबाबतचे विनियोग प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) शासनास विहित वेळेत सादर 
करण्यात यावे. 


प. सद्य:स्थितीत राज्य प्रकल्प संचालनालयासाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून राज्य 
प्रकल्प संचालक, रुसा यांना व आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून राज्य प्रकल्प 
सहसंचालक, रुसा यांना घोषित करण्यात आलेले आहे. त्यानुषंगाने आवश्‍यक ती कार्यवाही 
नियंत्रक अधिकारी व आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी करावी. 


६. राज्य हिछ्यावरील खर्च "मागणी क्रमांक - डब्ल्यु-२, प्रधानशीर्ष- २२०२- 
सर्वसाधारण शिक्षण, ०३- विद्यापीठीय व उच्च शिक्षण, १०२- विद्यापीठांना सहाय्य, - (०७) 
(०१) व (०२) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान अंतर्गत शासकीय संस्थांना सहायक अनुदान 
राज्य हिस्सा) (२२०२ आय २७२), ले ३१ सहाय्यक अनुदाने या लेखाशिर्षाखाली व केंद्र 
हिऱऱ्यावरील खर्च "मागणी क्रमांक - डब्ल्यु-२, प्रधानशीर्ष- २२०२- सर्वसाधारण शिक्षण, ०३- 
विद्यापीठीय व उच्च शिक्षण, १०२- विद्यापीठांना सहाय्य, - (०७) (०१) व (०२ राष्ट्रीय उच्चतर 
शिक्षा अभियान अंतर्गत शासकीय संस्थांना सहायक अनुदान (केंद्र हिस्सा) (२२०२ आय २६३), 
ले ३१ सहाय्यक अनुदाने या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२० मधील मंजूर तरतुदीतून खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


७. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ- 
३, दि. २ एप्रिल, २०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात 
सदर परिपत्रकासोबतच्या परिच्छेद ७ मधील व सोबतच्या परिशिष्टातील अ.क्र. ८ येथील 
अटी व शर्तीची पुर्तता करण्यात आळी आहे. तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र. २२४/अर्थोपाय, दि. १० जून, २०१९ ला अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०६२०१४३८१२७८०८ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
5 | D D H A RT H प = : tua ee 3c1ec2962a9ca9b9096431 


70e56321cfd24, ICode=400032, MANTRALAYA,MUMBAI, 
rialNumber=22c1b7c1413e77554a8e64cbc60b74fb647 1605c32acf8b 


KHARAT <<a" 
(सिध्दार्थ खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


१) मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हील, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रूसायो - २०१८/प्र.क्र.३४३/विशि-३ 


२) प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

३) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

४) महालेखापाल, (लेखा परीक्षण), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 

५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


६) कुलसचिव, सर्व अकृषि विद्यापीठ. 

७) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८) नियोजन विभाग (कार्यासन १४७१), मंत्रालय, मुंबई. 

९) वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-५/कार्यासन अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई. 

qo) मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे विशोष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 
११) मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) मा. सचिव,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


१४) कार्यासन अधिकारी (साशि १), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) निवड नस्ती (विशि-३), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) 
) 
93) सह सचिव (fA), उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


